जिल्हा परिषदेतील आदर्श ग्राम सेवक पुस्कार प्राप्त 
ग्राम सेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांना एक आगाऊ 
वेतनवाढ मंजूर करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.३६०/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- १० मे, २०२३ 
वाचा :- 


१) शासन निर्णय क्रमांक जिपअ-२०२२/प्र.क्र.३६०/आस्था-४, दिनांक ०८ मे, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


१. संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 3 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३९/२३ सेवा-३दिनांक ३०-०५-२३ 


अन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५८/का.८ दिनांक ०२-०३-२३ अन्वये प्राप्त 


मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
या ऐवजी 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३९/२३ सेवा-३दिनांक 30-09-23 


अन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५८/का.८ दिनांक 02-03-23 अन्वये देण्यात 


आलेले अभिप्राय व मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक ९६०२/२०२१, 


११८४६/२०२१, २८५७/२०२१ आणि ३२००/२०२१ मध्ये दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२२ रोजी दिलेल्या अंतिम न्याय 


निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


असा वाचावा 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२२/प्र.क्र.३६०/आस्था-४ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०५१०१५३११३२५२० असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ह 
J SURESH DEORAM ५५६५५५५५५५ customs 


2.5.4.20=296e3c880fd 1b089cf7bc9aed875e 1 bd95a2e8ed9 13596c74 
htra, 


#7aa9e24917bc3c, postalCode=400032, st=Maharas| १, 

serialNumber=2768FD72EB50BA92D 164687191D6F9C7C412A486D 
DA9C76BBD82BD2EB7012517, cn=SURESH DEORAM AMBEKAR 
Date: 2023.05.10 15:31:59 +05'30" 

दे. आंबेकर 

सु. दे. 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
» महाराष्ट्र प 


प्रत, 
१. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/शालेय शिक्षण/ग्राम विकास विभाग 
२. सर्व विभागीय आयुक्त, 
३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
४. सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद 
५. सर्व शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद 
६. सर्व कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद 
७. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


